RNI No. MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१ ९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


COMMISSIONERATE OF TEXTILES 

STATE OF MAHARASHTRA 


NOTIFICATION 


No. SPM /D -6 /Regn /6179/ 2019. — Commissioner of Textile and Additional Registrar, Co -operatives 
Societies, State of Maharashtra ,Nagpur, hereby certify that Dr. Shyama Prasad Mukherjee Sahakari Sootgirni 
Ltd., Shendurni, Taluka Jamner, District Jalgaon has been registered under section 9 ( 1) of the Maharashtra 
Co- operative Societies Act, 1960 (Maharashtra Act No. XXIV of 1961). The Registration number of the 
society is No. JAL / PRG /(A )/DT- 12 , Dated 22nd February 2019 , and the same has been classified as 
" Processing Society " Sub - class” “ Agricultural Processing Society" under section 12 (1) of the said Act read 
with Rule 10 ( 1) of theMaharashtra Co -operative Societies Rules , 1961. 


DR .MADHAVI KHODE CHAWARE , 


Nagpur, 
dated 24th July 2019 . 


Commissioner of Textile and Additional Registrar, 
Co-operative Societies, State ofMaharashtra , 

Nagpur. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ / द.म.क.जावली सह. बँक / का.क.१५६/ १०९ ८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दत्तात्रय महाराज कळंबे जावली सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 


. 


. 


करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


कार्यक्षेत्र 
जिल्हे 


( १ ) 


१ 


श्री . नामदेव शंकर बांदल 


व्यवस्थापक 


२ 


श्री. तुकाराम लक्ष्मण गोगावले 


व्यवस्थापक 


मुंबई 

मुंबई 
मुंबई व मुंबई उपनगर 


३ 


श्री . मानसिंग बळवंत यादव 


व्यवस्थापक 


४ 


श्री . विकास शंकर महामुलकर 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


५ 


श्री . विजयकुमार एस . लकडे 


अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


६ 


श्री . अंकुश महादेव तुपे 


अधिकारी 


ठाणे व मुंबई 


७ 


श्री . प्रकाश रामचंद्र भिलारे 


अधिकारी 


सातारा व सांगली 


८ 


श्री . अंकुश बाजीराव तरडे 


अधिकारी 


रायगड व ठाणे 


९ 


श्री . राजेंद्र हणमंत मांढरे 


अधिकारी 


सातारा व कोल्हापूर 


१० श्री . विजय बंडे ओंबळे 


अधिकारी 


सातारा 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये, प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय , क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दत्तात्रय महाराज कळंबे जावली सहकारी 
बँक लि ., मुंबई " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -पाचमध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


. 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / १- सआ / दि आर.एस बँक / क .२१ / नोंदणी रद्द / ११०४/ २०१९. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश 
देतो की , दि आर.एस. को - ऑप. बँक लि . मुंबई [ मुंबई/विसनि / बँक / ( इतर )/ २६ /९ ६- ९ ७/ १९९ ६, दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९ ६ ] या बँकेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर बँकेचे विलिनीकरण दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ पासून अंमलात आले असलेमुळे सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मे २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सतिश सोनी , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / १-सआ / अभ्युदय को - ऑप. बँक / का.क . १५६/ १० ९ ४ / २०१९ . - मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक 
( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये अभ्युदय को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), या बहुराज्यीय सहकारी 
बँकेचा प्रस्ताव दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी तसेच 
दि सिटीझन्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., ही बँक उक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकेने अदा केलेल्या कर्ज 
प्रकरणाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता 
जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत 
प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . सुहास मुकुंद नाईक 
श्री . अरुण जटिंगा पोळ 
श्री . ज्ञानेश्वर गणपत बोराडे 
श्री . प्रदिप बबन लोखंडे 
श्री . अरूण मंजूनाथ नायक 
श्री . हर्षल रत्नाकरराव देशमुख 
श्री . सुरेश गणपत पारखे 
श्री . राजेंद्र श्रीधर सावंत 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
असिस्टंट जनरल मॅनेजर 

मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 


४ 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
मुंबई उपनगर 

मुंबई उपनगर 
मुंबई, मुंबई उपनगर, 

ठाणे 
मुंबई 
ठाणे 

पुणे 
पुणे , रायगड , 

सिंधुदुर्ग 
पुणे 


५ 


६ 


७ 


८ 


असिस्टंट जनरल मॅनेजर 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि अभ्युदय को - ऑपरेटिव्ह बँक ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), ही बँक बहुराज्यीय बँकेत 
रुपांतरीत होण्यापुर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते व सिटीझन्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., या बँकेने, दि अभ्युदय को 

ऑपरेटिव्ह बँक (मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ), या बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वीच्या अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता 
येतील अन्यथा इतर प्रकार सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. 

( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७०, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांनी 
उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यावाही करावी. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

(६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ७ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ८ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(९ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अभ्युदय को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., 
( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक) मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१३) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली 
नियम १०७ अन्वये आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१४ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १५ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १६ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत . 

(१७ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मे २०१९ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


. 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५/ का.क . १५६ / भुदरगड ना सह पत / २०१९ / ११३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., भुदरगड ( अवसायनात ) ता . भुदरगड, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अनिल शामराव संकपाळ 


शाखाधिकारी 


सांगली 


२ 


श्री . नंदकुमार माधवराव महाजन 


शाखाधिकारी 


सातारा 


३ 


श्री . प्रमोद यशवंत तेंडोलकर 


सहा. शाखाधिकारी 


पुणे 


४ 


श्री . श्रीधर सखाराम ठाकूर 


शाखाधिकारी 


मुंबई 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी. 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी. 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी. 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


५ 


श्री . साईप्रसाद गजानन परुळेकर 


लिपिक 


रत्नागिरी 


૬ 


श्री . मारुती राजाराम भेंडवडेकर 


लिपिक 


सिंधुदुर्ग 


७ 


श्री . संभाजी महादेव हजारे 


लिपिक 


कोल्हापूर 


८ 


श्री . फत्तेसिंग रंगराव देसाई 


सहा. शाखाधिकारी 


कोल्हापूर 


~ 


अटी : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., भुदरगड ( अवसायनात ) 
ता . भुदरगड, जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २ मे २०१ ९ . 


सतिश सोनी, 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


८ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) अध्यक्ष, दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई यांचे दिनांक २९ मार्च २०१ ९ चे पत्र व त्या सोबतचा प्रस्ताव. 


. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६/ दि सर्वोदय सह. / २०१९ / १२८०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


~ 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


१ 


श्री . दिलीप सुखदेव माळी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . किरण प्रभाकर साळसकर 


वसुली विभाग प्रमुख 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


३ 


श्री . रामदास बाळू माने 


सहायक वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


४ 


श्री . संदीप 


बाबुराव शिंदे 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


९ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई ,” असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


. 


पुणे , 
दिनांक १७ मे २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६/ जगन्नाथ को ./ २०१ ९ / १२५७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये जगन्नाथ को - ऑप.क्रेडीट सोसा. लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
श्री . अमर हिंदुराव पाटील 


( ५ ) 
कोकण विभाग पुरते 


१ 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


२ 


श्री . भूषण 

विजय ढाणे 


शाखा व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


कोल्हापूर विभागा पुरते 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जगन्नाथ को - ऑप.क्रेडीट सोसा. लि ., लि ., मुंबई ,” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


( १३ ) संस्थेचे 


पुणे , 
दिनांक १५ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१ ९ / भाद्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६/ शिवसह्याद्री/ २०१ ९ / १२७३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


श्री . अशोक 

कृष्णा 

माने 


मुख्य वसुली अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . सुनिल शांताराम माने 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


३ 


श्री . ज्ञानदेव किसन रांजणे 


विभागीय व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


४ 


श्री . मनिष चंद्रकांत भानसे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


विक्री अधिकारी 


५ 


श्री . प्रविण जगन्नाथ लोटेकर 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


विक्री अधिकारी 


६ 


श्री . विलास बाजीराव आंग्रे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


विक्री अधिकारी 


७ 


श्री . सचिन गोविंद वारुळे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


८ 


श्री . दिनकर गेणू शेडगे 


अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई,” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ 

नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


. 


पुणे , 
दिनांक १६ मे २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२० , शके १९४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ-५ / 

| खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष , यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक १२ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / यशोमंदीर सह.पत./ २०१९ / १२७२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . उल्हास प्रभाकर अहिनवे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
श्री . शामराव गेणभाऊ गायकर 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . किसन चिमाजी पोखरकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . सुरेश संतू आरोटे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . बाळासाहेब गेणू रंधे 

मुख्याधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . सुरेश गणपत घोलप वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . सतिश दशरथ फापाळे 

शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . शांताराम सोन्याबापू हुलवळे लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . सचिन सुखदेव मते 

लिपीक विशेष वसुली व वक्री अधिकारी 
श्री . संदीप दशरथ डुंबरे 

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
११ श्री . अनिल विष्णू खरात 

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . राजेंद्र नाथा गायकर 

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . अनिल भागाजी नरवडे 

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . सुधीर बबन त्रिभुवन 

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
अटी : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


१२ 


१३ 


१४ 


येतील . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


करावी. 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई ” असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


वसूल करण्याची 


पुणे , 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६ / यशोमंदिर सह.पत / २०१९ / १२७२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१६ श्री. भुषण बाळशिराम हुलवळे शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते 

विक्री अधिकारी 
१७ श्री . निशांत संभाजी सोणवणे 

शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


अ.क्र . 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई ” असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२० , शके १९४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) अध्यक्ष , ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १० एप्रिल २०१९ चे पत्र व पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६ / ज्ञानगंगा सह ./ २०१ ९ / १२७०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . तानाजी शंकर नाझरे 

शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा , पुणे 
श्री . संदिप नारायण वरे 

शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई 
श्री . गुलाबराव रंगराव थोरवे 

कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे , रायगड 
अटी : 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


२ 


३ 


~ 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई ” असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखा परिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


. 


पुणे , 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


~ 


भाग एक (म.उ.वि. ) - ३ अ 


२० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई यांचे दिनांक २७ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


१ 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६/ श्री जोमादेवी सह/ २०१९ / १२६६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
कु .प्रियंका बाळा मोरजकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व 

बृहन्मुंबई , ठाणे 
विक्री अधिकारी 

कोल्हापूर . 
अटी: 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कार्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१ ९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई ” असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२० , शके १९४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ / ९ ७७४, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ . 
( ३) अध्यक्ष, समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६/ समर्थ रघुवीर सह./ २०१९ / १२६४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . अशोक 

कृष्णा पाटील उप व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

बृहन्मुंबई, ठाणे 
विक्री अधिकारी 

जिल्ह्यापुरते . 
श्री . अरुण भैरु मांडरे उप व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, कोल्हापुर , सिंधुदूर्ग 

जिल्ह्यापुरते 


अ.क्र . 


१ 


३ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कार्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून 

घेण्यात 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई ” असा 
फलक लावता येवू शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ /शिवसह्याद्री सह / २०१ ९ / १२७३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . राजेंद्र रामचंद्र वाईकर 

व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
सौ . श्रृती राजेश सोहनी 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . लक्ष्मण वसंत पाटील 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . ज्ञानु शिवराम शेलार 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . प्रकाश बाबन निवडुंगे 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
६ श्री . नवनाथ रामचंद्र शेलार 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . राकेश दत्तात्रय कोंडीलकर 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ 


अटी: 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२० , शके १९ ४१ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई,” असा 
फलक लावता येवू शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

THE COURT OF SMALL CAUSES , MUMBAI 
No. 34 /2019. — The Chief Judge pleased to grant the following Judicial Officers leave for the 
period mentioned against their names : 


Period 


Sr. 

Name and designation 
No. 
1 Shri S. R. Salunkhe, 

Additional Chief Judge 


Sanction of 03 days Earned Leave for the period 01.04.2019 to 
03.04.2019 with permission to prefix being holiday on account of 
Sunday. 
Ex -post facto sanction of 02 days Earned Leave for the period 04 . 
04.2019 to 05.04.2019 with permission to suffix being holiday on 
account of 06.04.2019 Gudi Padwa and 07.04.2019 Sunday. 


2 Shri. S. R. Yadav, 

Additional Chief Judge 


Ex -post facto Sanction of 02 days Commuted Leave for the period 
28.01.2019 to 29.01.2019 with permission to Prefix being holiday 
on account of 4th Saturday and Sunday. 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 08.05.2019 
to 10.05.2019 with permission to suffix being holiday on account 
of 2nd Saturday & Sunday. 


3 Smt. S. B. Mahale , 

Additional Chief Judge 


4 Smt. S. J. Ramgadiya , 

Additional Chief Judge 


Ex -post facto sanction of 03 days Commuted Leave for the period 
06.02.2019 to 08.02.2019 with permission to suffix being holiday 
on account of 2nd Saturday and Sunday. 
& 
Ex -post facto sanction of 01 day Commuted Leave for the period 
18.02.2019 with permission to prefix being holiday on account 
of Sunday and Suffix being holiday account of Government 
Holiday 


5 Shri. A. Z. Khan , 

Ad -hoc District Judge , 
Small Causes Court 
and Assistant Sessions 
Judge , Mumbai. 


Ex-Post Facto Sanction of 02 days Earned Leave for the period 
14.01.2019 to 15.01.2019 with permission to prefix being holiday 
on account of 2nd Saturday and Sunday . 
& 
Ex-Post Facto Sanction of 02 days Earned Leave for the period 
29.03.2019 to 30.03.2019 with permission to suffix being 
holidays on account of Sunday. 


6 Shri. D.L.Nikam , 

Ad -hoc District Judge , 
Small Causes Court 
and Assistant Sessions 
Judge, Mumbai. 


Ex-post facto sanction of 02 days Earned Leave for the period 
20.02.2019 to 21.02.2019 with permission to prefix being holiday 
on account of Shiv Jayanti . 
& 
Ex -Post Facto Sanction of 02 days Earned Leave for the period 
08.04.2019 to 09.04.2019 with permission to prefix being 
holidays on account of 06.04.2019 Gudipadwa and Sunday , 
& 
Ex-post facto sanction of 02 days Earned Leave for the period 
13.05.19 to 14.05.2019 with permission to prefix being holidays 
on account of 2nd Saturday and Sunday . 


7 Smt. S. R. Shinde , 

Ad -hoc District Judge , 
Small Causes Court 
and Assistant Sessions 
Judge , Mumbai. 


Ex -post facto sanction of 03 days Earned Leave for the period 
08.04.2019 to 10.04.2019 with permission to prefix being 
holidays on account of 06.04.2019 Gudipadwa and Sunday. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


२७ 


8 Shri. G. L. Masand 

Judge 


Ex-post facto sanction of 04 days Commuted Leave for the period 
from 27.02.2019 to 02.03.2019 with permission to suffix being 
holiday on account of Sunday . 


9 Shri . R. P. Deshpande 

Judge 


Sanction of 3 days Earned Leave for the period 14.02.19 to 
16.02.19 with permission to suffix being holiday on account of 
Sunday . 
& 
Sanction of 02 days Commuted Leave for the period from 
11.03.2019 to 12.03.2019with permission to prefix being holiday 
on account of 2nd Saturday and Sunday . 
& 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period 15.04.2019 to 
16.04.2019 with permission to prefix being holiday on account of 
2nd Saturday and Sunday and suffix being holiday on account of 
Mahavir Jayanti. 
Ex -post facto sanction of 03 days Earned Leave for the period 
04.02.19 to 06.02.19 with permission to prefix being holiday on 
account of Sunday . 
& 
Ex- post facto sanction of 05 days Earned Leave for the period 
from 28.02.19 to 04.03.19 . 


10 Shri S. N. Morwale 


11 Shri. A. A. Dhumne, 

Judge 


Sanction of 03 days Earned Leave for the period 25.02.2019 to 
27.02.2019 with permission to prefix being holidays on account 
of 4th Saturday and Sunday . 
& 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period 10.04.2019 to 
12.04.19 with permission to suffix being holidays on account of 
2nd Saturday and Sunday . 


12 Shri G. B. Jadhav, Judge 


Ex-post facto sanction of 32 days Commuted Leave for the period 
from 28.01.2019 to 28.02.2019 with permission to prefix being 
holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
& 
Ex -post facto sanction of 31 days Commuted Leave for the period 
from 01.03.2019 to 31.03.2019 with permission to prefix being 
Commuted Leave for the period from 28.01.2019 to 28.02.2019 . 
& 
Ex -post facto sanction of 24 days Commuted Leave for the period 
from 01.04.2019 to 24.04.2019 with permission to prefix being 
Commuted Leave for the period from 01.03.2019 to 31.03.2019 . 


13 Shri L. A. Bidwai, Judge 


14 Shri. S. B. Joshi, Judge 


Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 28.01.2019 
to 29.01.2019 with permission to prefix being on account of 4th 
Saturday and Sunday . 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period 15.04.2019 to 
16.04.2019 with permission to prefix being on account of 2 nd 
Saturday and Sunday and Suffix being holidays on account of 
17.04.2019 (Mahavir Jayanti ) and 18.04.2019 (Voting Day) . 
& 
Sanction of 05 days Earned Leave for the period 06.05.2019 to 
10.05.2019 with permission to prefix being holiday on account of 
Sunday and suffix being holidays on account of 02 nd Saturday and 
Sunday 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


15 Smt. Y. K. More, Judge 


Ex- post facto sanction of 03 days Earned Leave for the period 
from 15.01.2019 to 17.01.2019. 
& 
Ex-post facto Sanction of 02 days Half pay Leave for the period 
from 12.02..2019 to 13.02.2019 . 
& 
Ex-post facto sanction of 02 days Earned Leave for the period 
form 26.02.2019 to 27.02.2019. 
& 
Ex -post facto Sanction of 02 days Half pay Leave for the 
period from 14.03.2019 to 15.03.2019 . 
& 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 
29.03.2019 to 30.03.2019 with permission to suffix being 
holiday on account of Sunday. 
& 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 
25.04.2019 to 26.04.2019 with permission to suffix being 
holidays on account of 4th Saturday and Sunday . 


16 Shri. A. A. Panchbhai, Judge 


17 Shri D. S. Thorat, Judge 


Ex- post facto sanction of 02 days Commuted Leave for the period 
09.04.2019 to 10.04.2019 . 
& 
Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 22.04.2019 
to 25.04.2019 with permission to prefix holiday on account of 
Sunday . 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period 11.03.2019 to 
13.03.2019 with permission to prefix being holidays on account 
of 2nd Saturday and Sunday. 
& 
Ex- post facto Sanction of 03 days Commuted Leave for the period 
16.04.2019 to 18.04.2019 suffix being holiday on account of 
Good Friday 


18 Smt. C. P. Jain , 

Judge 


Ex -post facto sanction of 05 days Earned Leave for the period 
from 04.03.2019 to 08.03.2019 with permission to prefix being 
holiday on account of Sunday and suffix being holiday on account 
of 2nd Saturday and Sunday . 


19 Smt. S. S. Pakhale , 

Judge 


Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 06.02.2019 
to 07.02.2019 
& 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 26.03.2019 
to 28.03.2019 . 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period 24.01.2019 to 
25.01.2019 with permission to suffix being holiday on account of 
4th Saturday and Sunday . 
& 


20 shri B. D. Kadam , Judge 


Ex-post facto sanction of 03 days Commuted Leave for the period 
from 20.02.2019 to 22.02.2019 with permission to prefix being 
holiday on account of Shiv Jayanti and suffix being holiday on 
account of 4th Saturday and Sunday. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११ , २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


२ ९ 


21 Shri. A. V. Mishra, 

Judge 


Ex- post facto sanction of 03 days Commuted Leave for the period 
from 11.02.2019 to 13.02.2019 with permission to prefix being 
holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
& 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 20.02.2019 
to 21.02.2019 with permission to prefix being holiday on account 
of Government Holiday . 
& 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 11.03.2019 
to 13.03.2019 with permission to prefix being holiday on account 
of 2nd Saturday and Sunday . 


22 Shri P. G.Deshmukh , Judge 


23 Shri R. V.Wanwadi, Judge 


Sanction of 03 days Earned Leave for the period 24.04.2019 to 
26.04.2019 with permission to suffix being holiday on account of 
4th Saturday and Sunday. 
Ex - post facto Sanction of 02 days Commuted Leave for the period 
from 12..03.2019 to 13.03.2019 . 
& 
Ex -post facto sanction of 05 days Commuted Leave for the period 
from 08.04.2019 to 12.04.2019 with permission to prefix being 
holiday account of 06.04.2019 (Gudipadwa ) and 07.04.2019 of 
Sunday and Suffix being holidays account of 2nd Saturday and 
Sunday . 
Ex- post facto sanction of 02 days Earned Leave for the period 
from 02.05.2019 to 03.05.2019 with permission to prefix being 
holiday on account ofMaharashtra Day . 


24 Shri. V. N. Thakur, 

Judge 


25 Shri. N. A. Sarosiya, 

Judge 


Ex -post facto sanction of 07 days Commuted Leave for the period 
from 19.01.2019 to 25.01.2019 with permission to suffix being 
holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
& 
Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 25.02.2019 
to 02.03.2019 with permission to prefix being holidays on 
account of 4th Saturday and Sunday and Suffix being holiday on 
account of Sunday . 
& 
Sanction of 05 days Earned Leave for the period from 01.04.2019 
to 05.04.2019 with permission to prefix being holiday on account 
of Sunday. 


26 Smt. S. K. Kaware , 

Additional Registrar 


Ex -post facto sanction of 02 day Commuted Leave for the period 
from 04.04.2019 to 05.04.2019 with permission to suffix being 
holidays on account of Gudipadwa and Sunday. 


27 Shri N. V. Shah , 

Additional Registrar 


28 Smt. N. Y. Shahir, 

Additional Registrar 


Sanction of 08 days Earned Leave for the period from 18.04.2019 
to 25.04.2019 with permission to prefix being holidays on 
account of Mahavir Jayanti. 
Ex - post facto sanction of 02 days Commuted Leave for the period 
from 24.01.2019 to 25.01.2019 with permission to suffix being 
holidays on account of 4th Saturday and Sunday . 
& 
Ex -post facto sanction of 03 days Earned Leave for the period 
from 29.01.2019 to 31.01.2019 . 


4T 10h (7.3.fal.) - 4 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


29 Smt. M. K. Shringare 

Additional Registrar 


1 


Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 18.02.2019 
to 21.02.2019 with permission to prefix being holiday on account 
of Sunday. 
& 
Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 29.03.2019 
to 01.04.2019. 
& 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 24.04.2019 
to 26.04.2019 with permission to suffix being holidays on 
account of 4th Saturday and Sunday. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


Certificate under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Mumbai, 
dated 4th June 2019 . 


SMT.M.S. JAWALKAR , 

Chief Judge . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 


३१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A.1218 /87 / 1355. — The hon ble the Chief Justice and Hon ble Judges are pleased to confer 
Selection Grade upon the following Judicial Officers in the cadre of District Judge w.e.f. 1st July 
2015 . 


Sr. No. 


Name of the Judicial Officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Shri Rameshwar Vishwanathrao Jatale 


2 


3 


Shri Vijaykumar Pralhadrao Patkar 
Shri Omprakash Parmeshwarlal Jaiswal 
Shri Kishor Rajaram Pethkar 
Shri Vijay Kashinath Shewale 


4 


5 


6 


Shri Pramod Shravan Tarare 


7 


8 


Shri Deorao Jagdeo Shegokar 
Shri Sanjay Vasudeo Patil 
Shri Surendra Radheshyam Sharma 
Smt. Neha Uday Kapadi 


9 


10 


11 


Shri Ashok Pandharinath Matte 


12 


Shri Vivek Wasudeorao Hood 


13 


Shri Sharad Ramkishor Trivedi 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Shri Shripad Dattatray Tekale 
Shri Pratap Ramrao Deshmukh 
Smt. Mangala Janardhan Dhote 
Shri Ninaji Khandu More 
Shri Pramod Laxmanrao Gajbhiye 
Shri Vijaykumar Durgaprasadji Shukla 
Shri Suhas Vyankatrao Mane 
Shri Pramod Dattraya Ambekar 
Shri Dilip Wasudeo Deshpande 
Shri Diwakar Pandurang Waikar 
Shri Keshav @ Hayagriva Krishnarao Jahagirdar 
Shri Ashok Rewachand Dhamecha 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


Shri Krishnanath Dhondiba Bhosale (Arade ) 


BOMBAY , 
dated 21st June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


ATT (7.3.fal.) - 4.37 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक पीइएन -१०१९ / प्र.क्र.९० / राउशु - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम , १९ ८२ मधील नियम १०(१ ) नुसार राज्य उत्पादन 

विभागातील खालील निर्देशित गट - अ व गट - ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून ( मध्यान्हनंतर )नियत 
वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


शुल्क वि 


अ.क्र . 


नाव 


जन्म दिनांक 


पदनाम व नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

( ५ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . टी. आर. साळुखे 


२ जून १ ९ ६१ 


३० जून २०१ ९ 


२ श्री . बी . एम . बिराजदार 
३ 

श्री . पी. एस. वाळंजकर 
श्री . टी . आर . देशमुख 


विभागीय उप आयुक्त ( गट - अ), राउशु , 
कोकण विभाग , ठाणे. 
अधीक्षक ( गट - अ), राउशु , उस्मानाबाद 
अधीक्षक ( गट - अ) , राउशु , 

औरंगाबाद 
उप अधीक्षक -१ ( गट - ब ) , राज्य उत्पादन शुल्क 
मुंबई उपनगर . 
उप अधीक्षक ( गट -ब), राउशु , पुणे, 
अधीक्षक कार्यालय, पुणे. 


१ जून १ ९ ६१ 
१ जून १ ९ ६१ 
२८ मे १ ९ ६१ 


३१ मे २०१ ९ 
३१ मे २०१ ९ 
३० मे २०१ ९ 


. 


५ 


श्री . एस . डी . फुलपगार 


२१ जून १ ९ ६१ 


३० जून २०१ ९ 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंग /विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

शिवाजी बा . चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी. 


जलसंपदा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेच्छानि -१११ ९ /(प्र.क्र . २०६ / २०१ ९ )-आ.( वर्ग -१).- श्री . कांतिलाल तुळशिराम सुर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता हे 
दिनांक ११ जुलै २०१९ ( म.पू.) रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . गं. गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -०३१९ / प्र.क्र .३४ / आयु- १.- डॉ . गो . प्र. तितर , उप संचालक होमिओपॅथी, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ ( म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ब. पाटील , 
कार्यासन अधिकारी. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -०४१९ / प्र.क्र .४ ९ / आयु- १.- वैद्य मधुकर आबासाहेब लहानकर , सहयोगी प्राध्यापक , शालाक्यतंत्र , शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय, नागपूर हे दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ (म.नं. ) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ब . पाटील , 
कार्यासन अधिकारी . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -०३१ ९/ प्र.क्र .३५ / आयु- १.- श्री . राम तुळाराम राठोड, प्रशासकीय अधिकारी, म. आ . पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई हे 
दिनांक ३० जून २०१९ ( म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . ब. पाटील , 
कार्यासन अधिकारी. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्र १४-२० , शके १९४१ 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, चौथा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक निवृत्ती -४८१९/ ११२७ /प्र.क्र.९२/ नवि -२७.- श्री . कमलाकर स. आकोडे, संचालक, नगररचना, तथा मुख्य नियोजनकार , महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ , मुंबई हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत . 

सदर शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून 
त्यांचा संकेतांक २०१ ९०७३११४१२०५३६२५ असा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विष्णू पाटील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


नगरविकास विभाग , 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०१९ / प्र.क्र .०२/ नवि-१४.- मुख्याधिकारी गट -ब संवर्गातील श्री . विश्वंभर दातीर , मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, 
जिल्हा अहमदनगर हे त्यांच्या दिनांक ३१ जुलै १९ ६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ ( म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

२. श्री . विश्वंभर दातीर , मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद , जिल्हा अहमदनगर यांचेविरूद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / 
न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून , 
श्री. विश्वंभर दातीर , मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, जिल्हा अहमदनगर यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 
( म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५-११ , २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), चौथा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ.२०१९ / प्र.क्र .०२ / नवि -१४. — मुख्याधिकारी गट - अ संवर्गातील श्री . नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे हे 
त्यांच्या दिनांक १२ जुलै १९ ६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 

२. श्री . नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे यांचेविरूद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायिक चौकशी सुरू 
अथवा प्रलंबित नाही . तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास , त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, 
श्री . नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ ( म.नं. ) रोजीच्या 
सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस.१४१९ / प्र.क्र . ९ ४ / फ -७ अ.- श्री . दिपक मनोहर भट , ( भावसे -२००४ ), संचालक , कुंडल विकास , प्रशासन व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने ), कुंडल, जि . सांगली हे दिनांक ३१ जुलै २०१९ (मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 1st August 2019 

NOTIFICATION 


No. IFS . 1419 /C.R . 94 /F -7A . — Shri Deepak Manohar Bhat (IFS 2004 ), Director, Kundal Academy 
of Development, Administration and Management ( Forests), Kundal, Dist. Sangli has superannuated from 
the Government Service on 31st July 2019 ( A.N.) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE, 
Under Secretary to Government. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्र १४-२०, शके १९ ४१ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ 

अधिसूचना 


क्रमांक आयएफएस.१४१९ / प्र.क्र . १०४ / फ -७ अ.- श्री . मदन मधुकर कुलकर्णी, ( भावसे -१९९ ८ ), मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण ), 
पुणे हे दिनांक ३१ जुलै, २०१९ (मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


सुनिल हंजे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st August 2019 


NOTIFICATION 


No. IFS . 1419/ C.R . 104 /F - 7A.— Shri Madan Madhukar Kulkarni (IFS 1998 ), Chief Conservator of 
Forests (Education and Tranning ), Pune has superannuated from the Government Service on 31st July 
2019 ( A.N. ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to Government. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मावज .२०१९ / ६११ /प्र.क्र . १४० / ३४ - अ.- श्री . मि . म. बांदिवडेकर , जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग 
हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ ( म.न. ) रोजी पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ना . मुसळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


